असा. क्र. ९२६ रजिस्टई नं. एमएच/एमआर/साऊथ-२२९/२००६-०८ 


महाराष्ट्र शासना राजपत्र 
असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


शनिवार, जुलै ९, २००६ / आषाढ Yo, शके १९२८ 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत. 


भाग चार-ब 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमान्वये तयार केलेले (भाग एक, एक-अ आणि 
'एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश 


गृह विभाग 
मंत्रालय, मुंबई Woo ०३२, दिनांक १ जुलै २००६ 


अधिसूचना 
मुंबई दारूबंदी अधिनियम, ९२४९. 
क्रमांक एफएलआर. १३०६/सीआर-१५/इएक्ससी-२.--- ज्याअर्थी महाराष्ट्र शासनास असे 
वाटते को, मुंबई विदेशी मद्य नियम, १९५३ मध्ये सुधारणा करून खालील नियम तात्काळ 
अंमलात आणावेत आणि म्हणून मुंबई दारूबंदी अधिनियम, १९४९ (१९४९ चा मुंबई पंचवीस) 
(यात यापुढे ज्याचा “ उक्त अधिनियम ” असा निर्देश केलेला आहे) च्या कलम १४३, उप कलम 
(३) च्या परंतुकानुसार तरतूद केल्याप्रमाणे हे नियम आधी प्रसिद्ध न करता करण्यात यावेत. 


(182) 
भाग चार-ब--१८१ " [ किंमत: रुपये ३.००] 


८७३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., जुलै ९१, २००६/आषाढ Yo, शके १९२८ [भ्राग चार-ब 


त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम १४२३, उप कलम (२) च्या खंड (ब) अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा AI करून महाराष्ट्र शासन खालील नियम करीत 
आहे i 

१. या नियमांना महाराष्ट्र विदेशी मद्य (द्वितीय सुधारणा) नियम, २००६ असे संबोधण्यात ara. 


२. मुंबई विदेशी मद्य नियम, १९५३ चा नियम ५० ला खालील परंतुक जोडण्यात 
यावे :— 

“ परंतु ज्या काही जिल्ह्यांत फारच कमी ठोक विक्रेते आहेत तसेच ते सर्व प्रकारच्या 
मद्याच्या ea ठोक विक्रेते नाहीत अशा जिल्ह्यांतील विदेशी मद्य किरकोळ विक्रीकरिता नमुना 
एफएल-२ अनुज्ञप्तीधारक व्यक्तीकडून शासनाच्या पूर्ब मान्यतेने होटेल (एफएल-३) व क्‍लब 
(एफएल-४) अनुज्ञप्तीधारकांना विदेशी मद्याची खरेदी करता येईल, अशी विदेशी मद्याची 
खरेदी-विक्रीची नोंद आयुक्तांनी विहित केलेल्या प्रपत्रात ठेवावी.'”. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नावाने, 


गौ. जो. रसाळ, 
शासनाचे उप सचिव. 


भागचार-ब] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., जुलै १, २००६/आषाढ १०, शके १९२८ ox 


HOME DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 1st July 2006. 


‘NOTIFICATION 


Bompay Proumprrion Act, 1949. 


No. FLR. 1306/CR-15/EXC-2.— Whereas, the Government of 
Maharashtra considers that the following rules further to amend 
the Bombay Foreign Liquor Rules, 1953, should be brought into 
force at once and therefore, the rules should be made without 
previous publication as provided by the proviso to sub-section 
(3) of section 143 of the Bombay Prohibition Act, 1949 (Bom. 
XXV of 1949), (hereinafter referred to as “the said Act” ) ; 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub-sections (1) and (2) of section 143 of the said Act and of all 
other powers enabling it in that behalf, the Government of 
Maharashtra hereby makes the following rules, further to amend 
the Bombay Foreign Liquor Rules, 1953, as follows :— 


1. These rules may be called the Bombay Foreign Liquor 
(Second Amendment) Rules, 2006. 


2. To rule 50 of the Bombay Foreign Liquor Rules, 1953, the 
following proviso shall be added, namely :— 


“Provided that, in certain District where there are only 
very few trade and import licence holders for importing and 
selling foreign liquor by wholesalers (FL-1 licensees) and they 
do not sale majority of brands in the district, then the foreign 
liquor required for licenced hotel (F.L. III Licensee) or club 
(F.L.IV Licensee), shall also be bought from a person holding 
a vendor's licence for sale of foreign liquor in Form FL-II, 
after obtaining the approval of the Government. The record 
of the purchase and sale of such stock of foreign liquor shall 
be maintained by the licensees in the form prescribed by the 
Commissioner. ”. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


G. J. RASAL, 
Deputy Secretary to Government. 


शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुंबई 


